अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना संघ लोकसेवा 
आयोग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्याकडून 
घेण्यात येणा-या भारतीय प्रशासकीय सेवा तसेच 
राज्य प्रशासकिय सेवा स्पर्धा पूर्व परिक्षांसाठी 
प्रशिक्षण देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः प्रशिक्षण-२०१९/प्र.क्र. २१/का.-०९ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २५ मार्च, २०१९ 


वाचा - 

शासन निर्णय क्रमांकः प्रशिक्षण-२०१२/प्र.क्र. १५८(भाग-२)/का.-१७, दि. १५ जुलै, २०१४ 

वाचा येथील दि. १५ जुले, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना संघ 
लोकसेवा आयोग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवा तसेच राज्य 
प्रशासकिय सेवा स्पर्धा पूर्व परिक्षांसाठी प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर स्पर्धा प्रशिक्षण कार्यक्रम 
राज्यातील ८ विद्यापीठे व बार्टी, पुणे या ठिकाणी प्रत्येकी २५ विद्यार्थ्यांकरिता ८ महिन्यांच्या कालावधीकरिता व 
यशदा, पुणे येथे १० विद्यार्थ्यांना ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता अशा एकूण २३५ उमेदवारांसाठी स्पर्धा पूर्व 
परिक्षेचे प्रशिक्षण देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आता करील सर्व सर्वप्रशिक्षणांचा कालावधी ११ महीन्यांचा 
करण्यात येत असुन त्यानुषंगाने बाब निहाय येणा-या GMA खर्चास देखील प्रपत्र-अ प्रमाणे मान्यता देण्यात येत 
आहे. तसेच संदर्थीय ana निर्णयान्वये प्रागिणार्थ्यांचाठी कॉट्रंबिक वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा रु. ६.०० लक्ष 
ठेवण्यात आतली आहे. सदर उत्पन्न FAT BMT रद्द करण्यात येत आहे. 

सदर शासन शुद्धीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०३२५१५२५३२२७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


क Digital ine 
DN: c=! =Governmen 
Waje Prakash == 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1b4b695a8c26d140fc5c049d281 eedbf23beed9a89ad7 
ee 526416132cf28f14776, 
V | serialNumber=400892e5e82479e4f3c8cf46538dc917b7071e979 
J y 796d37178d3b709e19155ab, cn=Waje Prakash Vijay 


Date: 2019.03.25 17:40:05 +05'30' 


(प्रकाडा वि. वाजे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
२) मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः प्रशिक्षण-२०१९/प्र.क्र. २१/का.-०९ 


) महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन संस्था पुणे. 
) महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
0) कुलसचिव, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, विद्यापीठ, पुणे 
) कुलसचिव, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव 
) कुलसचिव,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 
१०) कुलसचिव,संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
११) कुलसचिव,गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 
१२) कुलसचिव,राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर 
१३) कुलसचिव, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 
) कुलसचिव,सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 
१५) कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
१६) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
१७) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
१८)अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, ठाणे, नागपूर, अमरावती. 
१९) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
२०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
२१)सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
मुंबई - ३२. 
22) संचालक, लेखापरिक्षा, ऑफिस ऑफ दि डायरेक्टर, ऑडिट सायंटिफिक अँन्ड कमठियल 
डिपार्टमेंट,१०१,महर्षि कर्वे रोड,मुंबई-४०० ०२०. 
२३) निवडनस्ती, कार्यासन-०९, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः प्रशिक्षण-२०१९/प्र.क्र. २१/का.-०९ 


प्रपत्र-अ 
अ.क्र खर्चाच्या बाबी २५ प्रशिक्षणार्थींच्या २२५ 
प्रति तुकडीसाठी । प्रशिक्षणार्थीच्या 
११ महिने खर्च । प्रति तुकडीसाठी 
रुपये. (लक्ष) ११ महिने खर्च 
रुपये. (लक्ष) 
| प्रशिक्षणार्थीचे विद्यावेतन(प्रति प्रशिक्षणार्थी रु. ११.०० ९९.०० 
४०००%२५ प्रशिक्षणार्थी x99 महीने(निवास व 
भोजन खर्चासह) 
२  'ळेखनसामुग्री ०.३५ ४.३३ 
३ | व्याख्याते/प्रशिक्षकांचे मानधन २.७० ३३.४१ 
४ । आवश्यक वर्तमान परत्रे/मासिके/पुस्तके/वाचन ०.५० ५.५० 
साहीत्य 
५ | प्रशिक्षणार्थीना पुस्तकांचा संच देणे १.५० १३.५० 
६  । प्रशिक्षणार्थ्यांना इंटरनेट सह संगणक सुविधा ०.५० ६.१८ 
पुरविणे 
७ । कर्मचा-यांचे मानधन व इतर तद्‌नुषंगिक खर्च २.७५ २४.७५ 
८ । आकस्मिक खर्च ०.६८ ६.१८ 
९ । आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांना 2.¢& २५.७४ 
एकूण खर्चाच्या १३% रक्कम प्रशासकिय व इतर 
खर्चासाठी देणे 
(अ) एकूण प्रशिक्षण खर्च(११ महीने) २०.३९ २१३.२० 
ul ० | (@) यशदा, पुणे येथील १० प्रशिक्षणार्थींचा ११ 4 20.40 
महीन्याचा खर्च 
एकूण(अ)--(ब) वार्षिक खर्च २०.३९ २३३.३० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


